फार्मसी pita ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरून शौक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून 
राज्यातील विद्यमान विनाअनुदानित औषधनिर्माणशास्त्र 
संस्थेमधील अभ्यासक्रमांना द्यावयाच्या विविध शासन 
मान्यतांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्र. मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१७७/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ डिसेंबर, २०२२. 


संदर्भ :१) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/पीसीआय/मान्यता/२०२२/ 

९१४, दि.३०.०९.२०२२. 

२) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/पीसीआय/मान्यता/२०२२/ 
१०३८, दि.०७.११.२०२२. 

३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१७७/ 
तांशिं-४, वि:परवळरेण्शर, 

४ उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१७७/ 
तांशि-४, दि.२५.११.२०२२. 

५) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/मान्यता/२०२२/१०३६, ११३१ 
व ११३२, दि.०७.११.२०२२ व दि.३०.११.२०२२. 


शुध्दिपत्रक : उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१७७/तांशि-४, 
दि.१२.१०.२०२२ सोबतच्या, 


१) “Annexure - A मधील अनुक्रमांक १३ व २६ समोरील रकाना क्र.७ मधील Level of 
course या शिर्षकाखाली “Under Graduate” ऐवजी “Post Graduate” असे 
वाचण्यात यावे.” 

२) “Annexure - A मधील अ.क्र.१९ व २० समोरील रकाना क्रमांक Yo मध्ये “Dr. 
Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere” ऐवजी “Savitribai 
Phule Pune University Ganeshkhind Road Pune - 899 ००७” असे वाचण्यात 
यावे. 

3) “Annexure - A मधील अ.क्र.२५ व २६ समोरील रकाना क्रमांक १० Hea “Shivaji 
University” ऐवजी “Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, 
Lonere” असे वाचण्यात यावे. 

४) “Annexure - A मधील अ.क्र.३५ समोरील रकाना क्रमांक १० मध्ये “---” ऐवजी “Dr. 
Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere” असे वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१७७/तांशि-४ 


५) तसेच उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२२/ प्र.क्र.१७७/ 
तांशि-४, दि.२५.११.२०२२ सोबतच्या “Annexure - A मधील अ.क्र.०१ समोरील 
रकाना क्रमांक - १२ व १३ मध्ये “०३” ऐवजी “१५” असे वाचण्यात यावे.” 


२. हे शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक २०२२१२०५१६०९०६७७०८ असा आहे. हे 
शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 
Date: 2022.12.05 19:06:20 +05'30' 


(नि. ज्यो. घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) संबंधित सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
३) संबंधित अकृषि विद्यापीठाचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
) 
) 
) 


४) कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

५) संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६) फार्मसी कौंन्सिळ ऑफ इंडिया,कम्बाइन्ड कौन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान 
इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

७) सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 

८) निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


